महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव 
मंडळाची पुनर्रचना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- डब्ल्यूएलपी-०१.२३/प्र.क्र.२८/फ-१ 
मंत्रालय मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०२३ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-१२१९/प्र.क्र.३३२/फ-१, 
दिनांक :- ०८.०७.२०२०. 
२. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-१२१९/प्र.क्र.3३२/फ-१, 
दिनांक :- 09.04.2029. 
3. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०७.२२/प्र.क्र.१९०/फ-१, 
दिनांक :-०८.०९.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ६ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव 
मंडळाचे पुनर्गठन उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते. सदर 
मंडळातील सदस्यांची नियुक्‍ती उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. आता या शासन निर्णयान्वये सदर मंडळाची पुनर्रचना खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे :- 
मा. मुख्यमंत्री 


मा.मंत्री (वने) उपाध्यक्ष 
मा. श्री. समीर मेघे, विधानसभा सदस्य सदस्य 


४ | ar. श्री. संदीप धुर्व, विधानसभा सदस्य सदस्य 


५ | aT. श्री. आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य सदस्य 


६ | बॉम्बे taxes हिस्ट्री सोसायटी, मुंबई (BNHS) यांचे प्रतिनिधी 
७ | वाईल्ड लाईफ कान्झर्वेडान ट्रस्ट यांचे प्रतिनिधी 


टायगर रिसर्च एण्ड कॉन्झवैडान ट्रस्ट यांचे प्रतिनिधी 
डॉ. श्री. अंकुर पटवर्धन, पुणे 
श्रीमती नेहा पंचमीया, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युएलपी-०१.२३/प्र.क्र.२८/फ-१ 


श्री. रमण कुलकर्णी, कोल्हापूर सदस्य 


१९ | प्रधान सचिव (वने) सदस्य 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ 


२३ | पोलीस विभागातील पोलीस महानिरिक्षक या पदाहून कमी दर्जाच्या पदावर | सदस्य 
नसलेला अधिकारी 

२४ | सैन्यदलाचा प्रतिनिधी (ब्रिगेडियर या पदाहून कमी दर्जाच्या पदावर | सदस्य 
नसलेला अधिकारी) 


२५ | आयुक्त, TART, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
आयुक्त, मत्स्यविकास विभाग सदस्य 


२७ | be शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयातील संचालक, वन्यजीव यांचे | सदस्य 
प्रतिनिधी 

भारतीय वन्यजीव संस्थान, डेहराडून यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

बॉटेनिकळल सर्व ऑफ इंडिया यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०१.२३/प्र.क्र.२८/फ-१ 


झ्लांजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र | सदस्य 
राज्य, नागपूर 


२. या मंडळातील पदसिध्द सदस्यांव्यतिरिक्‍त इतर सदस्यांच्या कार्यकाळ हा शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्यापासून ३ वर्षापर्यंत राहील. 


३. अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता, मुंबई नागरी सेवा नियम खंड-२ मधील 
परिशिष्ट yeh विभाग १ मधील सुधारीत तरतुदी नुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- 
प्रवास-१०९८/ प्र.क्र.9४/९८-सेवा-५, दिनांक ४.१२.१९९९, शासन शुद्धीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक- 
प्रवास-१०९८/प्र.क्र.७४/ ९८/सेवा-५ दिनांक ७.१२.१९९९ व टीआरए-१४७०/१३१/अठरा दिनांक 
२७.१.१९७१ अन्वये नियमित करण्यात येतील. त्यानुसार अशासकीय सदस्यांना विमानाने तसेच 
रेल्वेच्या वातानुकूलित वर्ग-१ श्रेणीने प्रवास करता येणार नाही. तसेच त्यांना खाजगी वाहनांचा वापर 
करता येणार नाही. 


४. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या प्रवासभत्ता व दैनिक भत्त्याबाबत होणारा खर्च 
मागणी क्र-सी-१६ लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन ०२, पर्यावरण वनीकरण व वन्यजीवन, 
११० वन्यजीवन ११० (एक) निसर्ग संवर्धन व FIAT संरक्षण (२४०६ ०७६६) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अशासकीय सदस्यांच्या 
प्रवासभत्त्याच्या बिलावर प्रतिस्वाक्षरी करण्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 


सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२६१७४२३८५६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM ४ 
SAWARDEKAR 


(सिद्धेश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग 
प्रत: 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
४) सचिव पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युएलपी-०१.२३/प्र.क्र.२८/फ-१ 


अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


4) 
) 
) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


S 


प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


vo 


१०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

१२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 

१३) मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (वन्यजीव / प्रादेशिक), सर्व 

१४) वनसंरक्षक (वन्यजीव/प्रादेशिक) / उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी 
(वन्यजीव/प्रादेशिक), सर्व 

१५ क्षेत्रसंचालक, व्याघ्र प्रकल्प,सर्व 

१६) राज्य वन्यजीव मंडळाचे सर्व सदस्य 

१७) महाळेखापाळ-१ (अकाऊटन्स व एनटायटलमेंट), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१८)महाळेखापाल-२ (ऑडीट), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१९) वित्त विभाग /व्यय-१०/सेवा-५, मत्रालय, मुंबई 

२०) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


